शारदा एज्युकेशन सोसायटी, ठाणे संचलित 
आनंद विश्व गुरूकुल, fia पार्क जवळ, 
रघुनाथ नगर, ठाणे (प.) शाळेचे जुनी ज्ञानसाधना 
इमारत, ए.सी.सी.सिमेंट कॉलनी, ठाणे (प.) येथे 
स्थलांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राशास्थ ३२२१/प्र.क्र.४०९/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २८ मे, २०२१ 


वाचा : 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : माशास्थ २०१२/(५९/१२) माशि-२, 
दिनांक ३१ जुलै, २०१३. 

संदर्भ : 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग, मुंबई यांचे क्र.शिउसं/प्राथ-६/स्थलांतर/ ८०५७/ 
२७/२०२०-२१, दिनांक २१ जानेवारी, २०२१ चे पत्र 


प्रस्तावना :- 

शारदा एज्युकेशन सोसायटी, ठाणे संचलित आनंद विश्व गुरूकुल, मित्तल पार्क जवळ, रघुनाथ 
नगर, ठाणे (प.) या इंग्रजी माध्यमाच्या स्वयंअर्थसहाय्यित प्राथमिक शाळेचे, जुनी ज्ञानसाधना इमारत, 
ए.सी.सी.सिमेंट कॉलनी, ठाणे (प.) येथे स्थलांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

वाढत्या विद्यार्थीसंख्येमुळे सध्याच्या ठिकाणी भौतिक सुविधा अपुऱ्या पडत असल्याने उपरोक्त 
शाळेचे स्थलांतर प्रस्तावित केले आहे. सदर शाळेचे वर नमूद ठिकाणी स्थलांतर करण्यास खालील 
अटी व शर्तीवर मान्यता देण्यात येत आहे. :- 
(१) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
तसेच सर्व विद्यार्थ्यांना स्थलांतराच्या ठिकाणी सामावून घेणे आवश्यक राहील. 
(२) शासनाकडून झाळा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थी इ.संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, STS इ.चे पालन संस्थेने करणे आवऱ्यक राहील. 
(३) शाळेच्या बाबतीत मुळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शातींमध्ये बदल होणार 
नाहीत. 
(3) सदर शाळा मुळ ठिकाणी अनुदानाच्या ज्या तत्वावर कार्यरत होती, त्याच तत्वावर स्थलांतरीत 
ठिकाणी कार्यरत राहील. 
(4) सदरहू स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे निदर्शनास 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राशास्थ ३२२१/प्र.क्र.४०९/एसएम-१ 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग, मुंबई यांनी सदर शाळेच्या स्थलांतराबाबत पुढील 
कार्यवाही १५ दिवसात करावी व त्याबाबत शासनास अवगत करावे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५२८१५२८५७२३२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Pravin Rajaram =r 


lent Of 
Cod 
16f306de28 1021 4ec2ea330d9daea59f1d3f45fae9227 


Mundhe जण cate 
(प्रविण मुंढे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग, मुंबई 

३. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, ठाणे 

४. अध्यक्ष/ सचिव, शारदा एज्युकेशन सोसायटी, ठाणे 


o~ 


५. निवडनस्ती ( एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


